झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई/पुणे व पिंपरी 
चिंचवड आणि नागपूर तसेच मुंबई महानगर प्रदेश 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (MMR-SRA) वगळता 
राज्यातील इतर क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भात शासनास शिफारस 
करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१)/२०२०/झोपसू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपुयो-२०१३/प्र.क्र.१७/झोपसू, 
दि.३०/०५/२०१४ 
२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपुयो-२०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/झोपसू, 
दि.१८/०९/२०२० 
३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१)/२०२०/झोपसू, 
दि. २७ ऑगस्ट,२०२१ 


प्रस्तावना :- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई, पुणे व पिंपरी चिंचवड, नागपूर आणि मुंबई महानगर 


प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वगळता राज्यातील प्रमुख शहरातील झोपडपट्टयांच्या 


पुनर्वसनाबाबत अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील 


दिनांक १८.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या 


समन्वयाखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. सदरहू अभ्यासगटाने आपला अहवाल 


शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्‍यक होते. सदर 


अभ्यासगट समिती स्थापन होऊन माहे मार्च,२०२१ रोजी ६ महिने पुर्ण झाले असून समितीचे 


कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याने प्रशासकीय कारणात्सव अभ्यासगटाच्या समितीस ९ 


महिन्याची मुदतवाढ दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली 


होती. सदरहू मुदतवाढ दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. तथापि, 


अभ्यासगटाच्या पुढील प्रशासकीय कामकाजाकरिता आणखी ६ महिने देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१/२०२०/झोपसू 


शासन निर्णय :- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई/पुणे व पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर तसेच मुंबई 


महानगर प्रदेश वगळता राज्यातील इतर क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन 


करण्यासंदर्भात शासनास शिफारस करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक 2 येथील दिनांक १८/०९/२०२० 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या समन्वयाखालील स्थापन केलेल्या 


अभ्यास गटाच्या समितीस शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी डिसेंबर,२०२१ पासून ६ 


महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१३१२४५०७०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MYLAWARAM DURGAPRASAD P 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
I9b 1b9e48cc2854« 


८4७ 


DURGAPRASAD P oe 
(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


AD 


) 
) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


Cc ww 


Cc 


_ 


53) 


मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
qo) प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (१),मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२),मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


9 
८ 


vo 


१३) प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) आयुक्‍त, महानगरपालिका (ठाणे, नवीमुंबई, wide, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी- 
निजामपुर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर) 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक, शहरे व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको),बेलापूर नवी मुंबई 

१६) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१/२०२०/झोपसू 


१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे 
१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई 

१९) सर्व उपसचिव/ अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) मुख्याधिकारी, नगरपालिका (अंबरनाथ, बदलापूर,पेण, अलिबाग,खोपोली,माथेरान,कर्जत) 
२१) निवड नस्ती (झोपसू) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


